कक्ष क्र.५३ मौजे निंबाळा, वनपरिक्षेत्र (प्रा. वणी, 
यवतमाळ येथील प्रस्तावीत रुद्राक्ष वन उद्यानाच्या 
सौंदर्यीकरण करण्याच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.निसप-२०२४/प्र.क्र.२३/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०१मार्च, २०२४ 
वाचा :- 


१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२),दि. २०.०९.२०१९ 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि. २५.०९.२०१९ 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
२/योजना/प्र.क्र.१२९/रुद्राक्ष वन/२३-२४/१३५१, दिनांक २९.०२.२०२४ 
प्रस्तावना:- 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर यांनी वाचा येथील नमूद क्र.३ 
अन्वये कक्ष क्र.५३ मौजे निंबाळा, वनपरिक्षेत्र (प्रा) वणी, यवतमाळ येथील प्रस्तावित रुद्राक्ष वन उद्यानाच्या 
सौंदर्यीकरण करण्याच्या कामांच्या रु.१४९७.२० लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
सदर मुळ अंदाजपत्रकास वाचा येथील क्र.२ च्या शासन परिपत्रकातील तरतूदीनुसार मुख्य अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी तांत्रिक सहमती (Technical Approval) दिलेली आहे. 
वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या वाचा 
येथील क्र.१ चा शासन निर्णय दिनांक २०.०९.२०१९ मधील भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१), १३४(२) आणि 
१३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वाचा क्र.२ येथील दिनांक २५.०९.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये 
स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार संबंधीत 
उपभोक्ता विभागास देण्यात आलेले आहेत. 
त्यानुसार कक्ष क्र.५४३ मौजे rarer, वनपरिक्षेत्र (प्रा, वणी, यवतमाळ येथील प्रस्तावित रुद्राक्ष वन 
उद्यानाच्या सौंदर्यीकरण करण्याच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर यांनी वाचा येथील नमूद क्र.३ 
च्या पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव, वित्त विभागाचा वाचा येथील नमूद क्र.१ चा शासन निर्णय व सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाचे वाचा येथील नमूद क्र.२ चे परिपत्रक आणि विभागास प्राप्त अधिकार विचारात घेता, कक्ष 
क्र.५३ मौजे निंबाळा, वनपरिक्षेत्र (प्रा, वणी, यवतमाळ येथील प्रस्तावित रुद्राक्ष वन उद्यानाच्या सौंदर्यीकरण 
करण्याच्या कामांच्या रु.११७८.२८ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र-अ” 


शासन निर्णय क्रमांकः निसप-२०२४/प्र.क्र.२३/फ-९ 


(Recapitulation Sheet) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे खालील अटीच्या अधीन राहून (वित्तीय मान्यता वगळून) 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


८ 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी उपरोक्‍त 
नमूद अंदाजपत्रकातील स्थापत्य व विद्युत विषयक कामांना वित्त विभागाचा शासन निर्णय दिनांक 
२०.०९.२०१९ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिनांक २५.०९.२०१९ मधील परिपत्रकातील 
तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांची तांत्रिक मान्यता असल्याची खातरजमा करावी. तसेच उपरोक्त नमूद 
अंदाजपत्रकातील कामे हे निसर्ग पर्यटन या योजनेत समाविष्ठ असल्याची खातरजमा करावी. 


. अंदाजपत्रक व नकाशे उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून साक्षांकित करुन घेण्यात यावे. 


३. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 


षु . 


१०, 


११ 


गेज. 


१२३. 


सदरची कामे प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या रक्‍कमेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात यावी. 
प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधीत विभागाची तसेच महानगरपालिका 
व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 


. प्रस्तावातील eed संबंधीत बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, ऊर्जा व 


कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात 
घ्याव्यात. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक 
१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून करण्यात यावा. 
. ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक दरपत्रके मंजूर 


करूनच काम हाती घ्यावे. 
सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे / नियम 
संदर्भाधिन तरतूदींचा भंग होणार नाही. तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


. वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ व ०५.०२.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकातील अटी व वित्त विभागाने 


वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र.१७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या परिशिष्टात नमुद 
केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 

कामांची अंमलबजावणी करताना कामांचे एकत्रीकरण करुन नियमानुसार ई-निविदा प्रणाली 
अवलंबण्याची दक्षता घ्यावी. 

सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), दिनांक २०.९.२०१९ 


अन्वये वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा या शासन निर्णयातील भाग एक उपविभाग- ५ परि.क्र.१३४ (१), १३४ (2) 
आणि १३४ (३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/ इमा-२, 
दिनांक २५.०९.२०१९ अन्वये स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतचे उपभोक्ता विभागास प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसप-२०२४/प्र.क्र.२३/फ-९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०११८३२१३८६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 
V | V F K V | J A Y DN:c=IN, o=Personal,title=4179, 
seu 1602957487084g5f8e27RSOJASP, 
2.54. '63384538९1909९0714209060017१0755१4 
stalCode=414001, st\=MAHARASHTRA, 


al ct 0: 
ber=3b 1afe499c80! e 
e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VUAY HOSHING 


Date: 2024.03.01 18:41:37 +05'30' 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळ, नागपूर 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), अमरावती 

वनसंरक्षक (प्रा, यवतमाळ 

उपवनसंरक्षक (प्रा) पांढरकवडा वन विभाग, पांढरकवडा 

महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 


. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. 


वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन फ-२/ब-१ , महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसप-२०२४/प्र.क्र.२३/फ-९ 


प्रपत्र-अ 


शासन निर्णय क्र.निसप-२०२४/प्र.क्र.२३/फ-९, दिनांक ०१ मार्च, २०२४ सोबतचे प्रपत्र -अ 


Name of Work :- Construction And Beautification Work of Rudraksha Van in Wani ,Dist. Yavatmal,Maharashtra 


RECAPITULATION SHEET 
fe Unit Rate Norms AMOUNT 
No. PERTICULAHS aS eS Component Wise Total 
(Sqm/m/Lumpsum) 
1 Interpretation Center Sqm 16,926,735.00 16,926,735.00 
2 Re-Freshment Area Sam 8,625,000.00 8,625,000.00 | 
3 | Visitor Center Sam 12,937,500.00 12,937,500.00 | 
4 RCC Compound Wall (Excluding Grill Gate) Sam 8,052,550.00 8,052,550.00 
5 Enctrace Gate Sqm 2,947,500.00 2,947,500.00 
6 | Natrual Trail Sqm 6,456,681.00 6,456,681.00 | 
Total B.U.A. Sub Total ( 1 ) 55,945,966.00 
शि b) Rain and Roof Water Harvesting Lump 1,500,000.00 
c) Ramp For Handicaps and wild animals Lump 500,000.00 
Sub Total ( 2 ) 2,000,000.00 
3 | Water Supply and Sanitary Work (on A) 5.00% 55,945,966.00 2,797 ,298.30 
4 Electrification 55,945,966.00 | 
Internal Electrification 3.00% 55,945,966.00 1,678,378.98 
External Electrification with fire Fighting Arrangements 9.00% 55,945,966.00 5,035,136.94 
Sub Total ( 3+4 ) 9,510,814.22 
PROJECT COST (P) = 14+2+3+4 67,456,780.22 
B | Miscellaneous Items वी 
1 OAT LUMP 7,500,000.00 
2 | Children Play Area LUMP 2,500,000.00 
3 | Parking LUMP 2,500,000.00 2,500,000.00 | 
4 CD Work - का-२(४)/प्राथमिक दर/२०१८-१९/३८२२/दिनांक-०३.१०.१८ po Nos. 770,800.00 3,083,200.00 
2. ,Bridge and Causeway ॥॥ No. 11. 1200mm Two 
5 | Sculpture, Mural Work & Signages & Tree Lumpsum 13,500,000.00 13,500,000.00 
Sub Total 8 (1+2+3+4+5) 29,083,200.00 
C | Optional Item 
1.Water main Storage and Pump House Lump 1,500,000.00 1,500,000.00 
2.CCTV Lump 1,000,000.00 1,000,000.00 
Sub Total C ( 1+2 ) 2,500,000.00 
D |Provisions | री 
1 Add 2.00 % Contengency on work Portion (on A) 2.00% 55,945,966.00 1,118,919.32 
2 Add 18.00 % GST on Project Cost (on A) 18.00% 55,945,966.00 10,070,273.88 
3 | Add 5.00% For Price Escalation On Project Cost 5.00% 55,945,966.00 2,797,298.30 
4 | Add 1.50% For Technical Sanction On Project Cost 1.50% 55,945,966.00 839,189.49 
5 | Add 4.00% on (a) for Architectural / Consultancy Charges On 
Project Cost (A+B+C) 4.00% 99,039,980.22 3,961,599.21 
Sub Total of D (1+2+3+4+45+6) 18,787,280.20 
1 Total Project Cost (TPC) {AxB+C+D} | 17,827261.00 | Project Cost (TPC) {A+B+C+D} 117,827,261.00 


Say In Lakhs:- 


1178.28 Lakh 


VIVEK VIJAY 


HOSHING 


Digitally signed by VIVEK VAY HOSHING 


DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 


pseudonym=133142602957487084g5f8e27RSOJA8P, 


2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17db755d 
4af91632f6cO0b678e, postalCode=414001, st= MAHARASHTRA, 
serialNumber=3b1 afe499c80878329fbb0 17e4922f7356ccSedc7610 


2e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VUAY HOSHING 
Date: 2024.03.01 18:42:04 +05'30' 


(विवेक होरिंग) 


उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


